औरंगाबाद येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक 
सामान्य रुग्णालयाकरीता “प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-ब” यांना “आहरणव संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आसंअ-२०१७/ प्र.क्र.१३३/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


तारीख : १३मार्च, २०१८. 
वाचा 

१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.मविका-२००८/प्र.क्र.२४१/०८/आरोग्य-४, 
दि.०२.०२.२००९. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.पदनि-२०१४/प्र.क्र.२९/आरोग्य-४, 
दि.२९.१२.२०१६. 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष-३/ 
टे.३ अ/न.क्र.श्रेणी ११९/जि.रु.औ.आ.सं.अधि/३५०७४-७५/१७, दि.२३.११.२०१७. 


प्रस्तावना 


आरोग्य संस्थांच्या बृहत आराखडयानुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
औरंगाबादच्या स्थापनेस उपरोक्‍त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या 
२०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाकरीता उपरोक्त क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये २७९ अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. सदर जिल्हा रुग्णालयाचे व्यवस्थापन व आर्थिक बाबी 
हाताळण्यासाठी “प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, जिल्हा औरंगाबाद रुग्णालयाचे व्यवस्थापन व 
आर्थिक बाबी हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्र.१५६ मधील तरतूदीनुसार 
“प्रशासकीय अधिकारी, वर्ग-ब” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यास येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.७३/१८/कोषा. प्रजश्ञा-५, 
दि.०१.०३.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक आसंअ-२०१७/ प्र.क्र.१३३/ आरोग्य-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०७१२५३३२५६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Pradip M Balkavde 
र DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
[| ठे | ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c947 
03436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869 
a a V e fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d6 
3f, cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2018.03.13 12:56:15 +05'30 
प्र.मो. बलकवडे 

अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (औरंगाबाद मंडळ), औरंगाबाद. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद. 

८. महालेखापाल १/ 2, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर . 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ२ पैकी २ 


